भाषा संचालनालयातील भाषा अधिकारी 
(हिंदी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्र. भासंप-२०२३/प्र.क्र.१११/आस्था-२. 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२४. 


शासन Sear :- 


भाषा संचालनालय, मुंबई येथे पर्यवेक्षक (हिंदी), गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील 
(वेतनस्तर एस-१४ : ३८६००-१३२३००/-) पदावर कार्यरत असलेल्या श्री. अ.रा. पोवार यांना सन 
२०२३-२४ या वर्षाच्या निवडसूचीत सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर एस-१५ : ४१८००- 
१३२३००/- या वेतनसंरचनेतीळ भाषा अधिकारी (हिंदी), गट-ब (राजपत्रित) भाषा संचालनालय, 
मुंबई या एकाकी व रिक्‍त पदावर या आदेशाद्वारे विहित केलेल्या अटी व शातींच्या अधीन राहून 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


तसेच, श्री. अ.रा. पोवार यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना खालील विवरणपत्रातील 
“स्तंभ-२” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (3) 
ia श्री. अ. रा. पोवार, पर्यवेक्षक (हिदी), भाषा | भाषा अधिकारी (हिंदी), भाषा 
संचालनालय (मुख्यालय), मुंबई संचालनालय (मुख्यालय), मुंबई 


सदर पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित 


सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब 


कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 


शासन आदेशा क्रमांकः भासंप-२०२३/प्र.क्र.१११/आस्था-२. 


8) 
4) 


न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदींनुसार शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले 
प्रशिक्षण पूर्ण करणे संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यास बंधनकारक आहे. 

पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास कळविण्यात येते की, त्यांनी पदस्थापनेचे 
आदेशा प्राप्त झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणे 
MRI आहे. संबंधित अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर न झाल्यास 
किंवा पदोन्नती नाकारल्यास अज्ञा प्रकरणी नियमानुसार पुढील उचित कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सदर शासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१४५१३५२१३३ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VAISHALI LAHU 
WAGHMARE 


(वैशाली वाघमारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. अ.रा. पोवार, भाषा संचालनालय, मुंबई (भाषा संचालनालयामार्फत) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

मा. मंत्री, मराठी भाषा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स., मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२/का-१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

भाषा संचाळक, भाषा संचालनालय, मुंबई 

सहायक भाषा संचालक, सर्व विभागीय कार्यालये (भाषा संचालनालयामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


